असा. क्र. १७९ 


असाधारण 
प्राधिकूत प्रकाशन 


गुरुवार, सप्टेंबर १३, २००७/भाद्र २२, शके १९२९ 


जा 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ सप्टेंबर २००७ 


। अधिसूचना 

मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 

क्रमांक बीपीए. ११०६/सीआर-३१/इएक्ससी-२.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की, 
महाराष्ट्र विदेशी मद्य (रोख आणि विक्रीची नोंदवही इ.) नियम, १९६९ मध्ये सुधारणा करून खालील 
नियम तात्काळ अंमलात आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई 
पंचवीस) (यात ज्याचा उल्लेख यापुढे.उक्त अधिनियम असा केलेला आहे) चे कलम १४३ चे पोट-कलम 
(३) मधील परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे आधी प्रकाशित न करता तात्काळ अंमलात आणावे. 

आता त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम १४३ चे पोट-कलम (२) चा खंड (बी)(एच-१), (रोमन 
चार) नुसार आणि त्या बाबतीत शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे महाराष्ट्र विदेशी मद्य (रोख आणि विक्रीची नोंदवही इ.) नियम, १९६९ मध्ये आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे ते असे :-- ; 

१. या नियमांना महाराष्ट्र विदेशी मद्य (रोख आणि विक्रीची नोंदवही इ.) (सुधारणा) नियम, २००७ 
असें संबोधण्यात यावे. 


(१३२०) 
भाग चार-ब--२६८ [किंमत : रुपये 3 oo] 


१३२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, सप्टेंबर १३, २००७/ भाद्र २२, शके १९२९, [भाग चार-ब 


२. महाराष्ट्र विदेशी मद्य (रोख आणि विक्रीची नोंदवही इ.) नियम, १९६९ (यात यापुढे ज्याचा 
*“ मुख्य नियम “ असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या नियम ९ मध्ये '' सकाळी १०-०० ते 
संध्याकाळी ६-०० एक तासाच्या दुपारी १-०० ते दुपारी २-०० सुटीनंतर या कालावधीत '' या शब्द 
आणि अंकाऐवजी ' सकाळी १०-०० ते रात्री ८-०० या कालावधीत ore शब्द आणि अंकात वाचावे. 

३. (१) मुख्य नियमाच्या नियम ९(ओ) मधील उपनियम (१) मध्ये .'* रात्री २१-३० “ या शब्द 
आणि अंकाऐवजी *" रात्री २२-३० ” असे शंब्द आणि अंकात वाचावे. . 

(2) नियम ९(ओ) मधील उपनियम (१) मध्ये असलेले परंतुक वगळण्यात यावे. 

४. (१) मुख्य नियमाच्या नियम १०(१) मध्ये “ सकाळी ११-३० ते रात्री २३-०० “ या शब्द आणि 
अंकाऐवजी “ सकाळी ११-३० ते रात्री २३-३० '' असे शब्द आणि अंकात वाचावे. 

(२) नियम १० मधील उपनियम (१) मध्ये असलेल्या परंतुकाऐवजी खालील परंतुक वाचावा.- 

'* परंतु जर पोलीस आयुक्तांच्या क्षेत्रात अशा प्रकारच्या अनुज्ञप्ती असतील तर या नियमाच्या 
उपनियम (२) मधील तरतुदीच्या अधीन राहून विदेशी मद्य feared दररोज सकाळी ११-३० 
पासून रात्री १-३० (मध्यरात्रीनंतर) वाजेपर्यंतच्या कालावधोसाठी उघडे ठेवू शकतील." 

(३) नियम १० मधील उपनियम (२) मध्ये असलेल्य़ा परंतुकाऐवजी खालील परंतुक वाचावा :- 

* परंतु जर तीन तारांकित आणि त्यापेक्षा जास्त असलेल्या हॉटेल्स अनुज्ञप्ती मुख्य नियमाच्या 
नियम ९(अ) मधील उपनियम (२) च्या खंड (सी) मधील कोरडे दिवस वगळता तरतुदीच्या अधीन 
राहून विदेशी मद्य विक्रीसाठी दररोज विहीत केलेल्या कालावधीत उघडे ठेवू शकतील ". 

५. मुख्य नियमाच्या नियम ११ मध्ये,- 

(9) उपनियम (9) मध्ये “ सकाळी ११-३० ते दुपारी 3-00 आणि संध्याकाळी ६-३० ते 
रात्री ११-०० ” या शब्द आणि अंकाऐवजी * सकाळी ११-३० ते रात्री २३-३० “ असे शब्द आणि 
अंकात वाचावे. तसेच '* सोमवार आणि त्या लगतची येणारी सार्वजनिक सुटी वगळून '' हे शब्द 
वगळण्यात यावेत. 

(२) मुख्य नियमाच्या नियम ११ मधील उपनियम (१) मध्ये असलेल्या परंतुकानंतर खालील 
परंतुक समाविष्ट करण्यात यावे :-- 

परंतु जर पोलीस आयुक्तांच्या परिक्षेत्रात अशा प्रकारच्या अनुज्ञप्ती असतील तर या 
नियमाच्या उपनियम (३) मधील तरतुदीच्या अधीन राहून विदेशी मद्य विक्रीसाठी दररोज 
सकाळी ११-३० पासून रात्री १-३० (मध्यरात्रीनंतर) वाजेपर्यंतच्या कालावधीसाठी उघडे ठेवू 
शकतील. 

(३) मुख्य नियमाच्या नियम ११ मधील उपनियम (२) वगळण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-ब]. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, सप्टेंबर १३, २००७/ भाद्र २२, शके १९२९ १३२२ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 13th September 2007 
NOTIFICATION 
Bompay Prouipition Act, 1949. 

No. BPA. 1106/CR-31/EXC-2.—Whereas the Government of Maharashtra 
consider that the following rules further to amend the Maharashtra 
Foreign Liquor (Sale on Cash, Register of Sale, etc.) Rules, 1969, should be 
brought into force at once, and therefore, the rules should be made without 
previous publication as provided by the proviso to sub-section (3) of section 
148 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (4), (१7), 
(iv) of sub-section (2) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 
(Bom. XXV of 1949) and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to 
amend the Maharashtra Foreign Liquor (Sale on Cash, Register of Sales, 
etc.) Rules, 1969, as follows namely :— 

1. These rules may be called the Maharashtra Foreign Liquor (Sale on 
Cash, Register of Sales, etc.) (Amendment) Rules, 2007. 

2. Inrule 9 of the Maharashtra Foreign Liquor (Sale on Cash, Register 
of Sales, etc.) Rule, 1969 (hereinafter referred to as “ the principal Rules”), 
for the words, figures and letters “from 10-00 a.m. to 6-00 p.m. with a break 
ofone hour from 1-00 p.m. to 2-00 p.m.”, the word, figures and letters “from 
10-00 a.m. to 8-00 p.m.” shall be substituted. 

3. In rule 9A of the principal Rules, in sub-rule (1),— 

(i) for the figures and letters “ 10-00 a.m. to 21-30 p.m.” the figures and 
letters “ 10-00 a.m. to 22-30 p.m.” shall be substituted ; 
(८) proviso shall be deleted. 

4. Inrule 10 of the principal Rules, in sub-rule (1),— 

(i) for the words, figures and letters “ during the hours from 11-30 to 

23-00 ” the words, figures and letters “ during the hours from 11-30 a.m. 

to 23-30 p.m.” shall be substituted ; 


“ 


१३२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, सप्टेंबर १३, २००७/ भाद्र 22, शके १९२९ .. [भाग चार-ब 


(ii) for the existing proviso, the following provisos shali be 
substituted, namely :— 

“ Provided that, such licensed premises situated within the 
jurisdiction of the Police Commissioner shall, subject to the provisions 
of sub-rule (2) of this rule, be kept open every day during the hours 
from 11-30 a.m. to 1-30 a.m. (after midnight) for the sale of foreign 
liquor 

Provided further that, the licensed premises in respect of hotels 
having three stars and above category may be kept open during the 
closure days except the provision of caluse (c) of sub-rule (2) of rule 9A 
of the principal Rules, during the prescribed hours for the sale of 
foreign liquor ”. 

5. In rule 11 of the principal Rules,— 
(i) in sub-rule (1),— 

(a) for the words, figures and letters “ during the hours from 11-30 
to 3-00 p.m. and from 6-30 p.m. to 11-00 p.m.” the words, figures and 
letters “ during the hours from 11-30 a.m. to 23-30 p.m. ” shall be 
substituted ; 

(6) the words “ except on Monday and on the day immediately 
following a public holiday ” shall be deleted 

(c) after the existing proviso, the following proviso shall be added, 
namely :— 

“ Provided further that, such licensed premises situated within ” 
the jurisdiction of the Police Commissioner shall subject to the 
provisions of sub-rule (3) of this rule, be kept open every day during 
the hours from 11-30 a.m. to 1-30 a.m. (after midnight) for the sale 
of foreign liquor.”; 

(i) sub-rule (2) shall be deleted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


